जिल्हा परिषद व राज्य झासनाच्या 
सनियंत्रणाखाळील पशुवैद्यकीय संस्थांचा 
तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. पविआ-२०२१/प्र.क्र.४/पदुम-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) मा.मंत्री (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास क्रिडा व युवक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
दि.२४.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
२) आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.व्हीएचडी/१७७/१६६/२०२१/पसं-१२ 
दि.०७.०१.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


मा.मंत्री (aad, दुग्धव्यवसाय विकास क्रिडा व युवक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदाकडील श्रेणी-१ चे पश्युवैद्यकीय दवाखाने जिल्हा परिषदेकडून राज्य 
शासनाकडे वर्ग करणे व श्रेणी-२ चे सर्व पश्नुवैद्यकीय दवाखाने जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करणेबाबत 
बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये याविषयी सर्वकष अभ्यास 
करण्यासाठी अतिरिक्‍त आयुक्त, WRIT, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
गठित करावी, सदर समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, AAS यांनी शासनास 
सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. 


सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, पशुसंवर्धन कार्यालयाने उपरोक्त विषयी सर्वकष 
अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्‍त आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठण 
करण्याचे प्रस्तावित करून सदर समिती जिल्हा परिषद व शासनाच्या सनियंत्रणाखाली पद्नुवैद्यकीय 
संस्थांचा तुलनात्मक अभ्यास करून भविष्यात प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली 
फलप्रद राहील याबाबत अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला असे शासनास कळविले आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषद व शासनाच्या सनियंत्रणाखाली पशुवैद्यकीय संस्थांचा तुलनात्मक अभ्यास 
करून भविष्यात प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली फलप्रद राहील याबाबत अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.४/पदुम-२ 


१. | . | डॉ. डी.डी.परकाळे, अतिरिक्‍त आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे | अध्यक्ष 
२. | डॉ. संतोष पंचपोर, प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे विभाग सदस्य 
३. | डॉ. भि.डो. राजपूत, सहआयुक्त Wass (मुख्यालय) पश्ुसंवर्धन सदस्य 
आयुक्तालय, पुणे 
४. | डा. वाय.ए. पठाण, जिल्हा WMA उपआयुक्त, जि. कोल्हापूर सदस्य 
५. | डा. देवेंद्र जाधव, उपायुक्त पशुसंवर्धन (रोग नियंत्रण) Vase आयुक्तालय, | सदस्य 
पुणे सचिव 
६. । डॉ. राजकुमार पडिले, जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर । सदस्य 
७. । श्री. महावीर पाटील, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सदस्य 
सहआयुक्त, मुंबई 


४. 


करावा. 


सदर समितीने सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांत शासनास अहवाल सादर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०११४१६५५५०८९०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


An AD -O 


oC x 


(२ S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHANDRAKALA :£ 
DEVRAM GAVIT जा 
(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अतिरिक्‍त आयुकत पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे विभाग 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

जिल्हा Waa उप आयुक्त, जि. कोल्हापूर 

उपायुक्‍त पशुसंवर्धन (रोग नियंत्रण) VaR आयुक्तालय, पुणे 

जिल्हा aa अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर 

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई 

मा. प्र.स. (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, पदुम-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


